राज्याच्या खरेदी धोरणानुसार पशुसंवर्धन 
विभागांतर्गत खरेदी प्रक्रियेची कार्यवाही 
निर्धारित करण्याच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात 
आलेल्या तांत्रिक विनिर्देश समितीच्या संरचनेत 
बदल करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :कृवपदुम-३३०१२/२/२०२३- MAG-ADF-¥ (ई-६५७९३२) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - २० ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : - 9. कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र.कृवपदुम-३३०१२/२/२०२३- MAG-ADF-8 (ई-६५७९३२) दि.१८.०८.२०२३ 
२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र.कृवपदुम-३३०१२/२/२०२३- MAG-ADF-8 (ई-६५७९३२) दि.१७.११.२०२३ 
३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे पत्र क्र.डीडीडी/ता.१/१०२/७३१५/२०२४, पसं-१२, 
पुणे-६७ दि.१३.०८.२०२४ 
शासन निर्णय :- 
वाचा क्र. १ येथील दि. १८.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयानूसार तांत्रिक विनिर्देश समितीचे अध्यक्ष 
अतिरिक्‍त आयुक्त Wa, पशुसंवर्धन आयुक्‍तालय, पुणे हे असून, अतिरिक्त आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांची 
नियमित नियुक्‍ती नसल्यास, सेवाज्येष्ठ सहआयुक्त पशुसंवर्धन, हे अध्यक्ष राहतील. अतिरिक्‍त आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन यांचे पद रिक्‍त असल्याने, डॉ. संतोष पंचपोर, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे विभाग, पुणे 
हे सेवाज्येष्ठ सहआयुक्त पशुसंवर्धन असल्याने डॉ. पंचपोर यांनी समितीच्या अध्यक्ष पदाचे काम पाहिलेले 
आहे. डॉ. पंचपोर हे दि. ३१.०७.२०२३ रोजी नियतवयोमानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. तसेच, तांत्रिक 
विनिर्देश समितीमधील अ. क्र. ७ येथील सदस्य डॉ.संजय गायकवाड, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, 
छत्रपती संभाजीनगर हे देखील दि. ३१.०३.२०२३ रोजी नियतवयोमानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 
अतिरिक्‍त आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे हे पद सद्यस्थितीत रिक्‍त असून, 
डॉ. शितलकुमार मुकणे, व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास 
महामंडळ लि. गोखलेनगर, पुणे हे सेवाज्येष्ठ सहआयुक्त WMA असल्याने, त्यांचा डॉ. संतोष पंचपोर 
यांच्या ऐवजी तांत्रिक विनिर्देश समितीचे अध्यक्ष म्हणून तर, डॉ.संजय गायकवाड, यांच्या ऐवजी सदस्य 
म्हणून डॉ. प्रशांत चौधरी, प्रभारी प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, छत्रपती संभाजीनगर यांचा समितीमध्ये 
समावेश करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२०१६१७३२८७०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


NIWRUTTI BHAGUJI 
MARALE 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. आयुकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०१२/२/२०२३- MAG-ADF-¥ (ई-६५७९३२) 


२. डॉ. शितलकुमार मुकणे, व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी 
विकास महामंडळ लि. गोखलेनगर, पुणे 
३. डॉ. अनिल भिकाणे, संचालक विस्तार शिक्षण, महाराष्ट्र पश्रु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ , नागपूरसह 
४. डॉ. अनिल उलेमाले, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यचिकित्सा विभाग, क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय 
महाविद्यालय, शिरवळ, जि. सातारा 
. विभागप्रमुख (Instrumentation) अभियंत्रिकी महाविद्यालय, (सीओईपी), पुणे 
६. मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WTA विकास मंडळ, जुने वळू संगोपन केंद्र, बडा हनूमान 
मंदिराजवळ, सिव्हिल लाईन्स, तेलंगखेडी, नागपूर. 
८. सहआयुक्त BMG, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 
९. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, way जैव पदार्थ निर्मीती प्रयोगशाळा, पुणे. 
qo. Ud प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 
११. डॉ. प्रशांत चौधरी, प्रभारी प्रादेशिक सहआयुक्त Wass, छत्रपती संभाजीनगर 
१२. संशोधन संचालक, महाराष्ट्र प्नु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
१३. पशुसंवर्धन उपायुक्त, गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरंगाव, मुंबई 
१४. विभागिय व्यवस्थापक, गोठित रेत प्रयोगशाळा, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद. 
१५. सर्व जिल्हा पक्नुसंवर्धन उपायुक्‍त. 
१६. सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, खाद्य विश्ळेषण प्रयोगशाळा, गोखलेनगर, पुणे. 
१७. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा १६. महालेखापाल कार्यालय 
१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण), मुंबई / नागपूर. 
१८. अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम-१, २ व १६), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. निवड नस्ती पदुम-४. 


& 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


